एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
(सीपीटीपी)-9 मधील गट विकास 
अधिकारी, गट-अ यांना दिलेल्या नियमित 
पदस्थापनेत बदल करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.३३/आस्था-३ अ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १० जून, २०२४ 


वाचा : 
शासन आदेशा, ग्राम विकास विभाग समक्रमांकः दिनांक ११ मार्च, २०२४. 


शासन Sea : 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 


आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 
तरतूदींनुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदी, नागरी सेवा मंडळाची 
शिफारस, पदस्थापना करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने, श्रीमती पूनम भ. राणे, 
गट विकास अधिकारी यांना त्यांच्या विनंतीनुसार, ग्राम विकास विभागाच्या उक्त वाचा मधील 
दिनांक ११ मार्च, २०२४ रोजीच्या आदेशातील, त्यांच्या नियमित नियुक्तीच्या पदस्थापनेत बदल 
करून त्यांना पुढीलप्रमाणे स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी सुधारित नियमित नियुक्‍ती 
देण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव अनुज्ञेय दिनांक ११ मार्च, २०२४ सुधारित नियमित शेरा 
क्र. महसूली रोजीच्या आदेशान्वये । नियुक्तीचे पद व ठिकाण 
विभाग नियमित नियुक्‍ती दिलेले 
पद व ठिकाण 
ma = 3 & 4g & 
१ | श्रीमती पूनम भगवान | अमरावती गट विकास अधिकारी, | गट विकास अधिकारी, | रिक्‍त पदी 
राणे, गट विकास पंचायत समिती, आर्णी, | पंचायत समिती, कारंजा, 
अधिकारी जिल्हा यवतमाळ जिल्हा वाशिम 
०३. श्रीमती पूनम भगवान राणे, गट विकास अधिकारी यांच्या नियमित नियुक्तीबाबत 


ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा मधील दिनांक ११ मार्च, २०२४ रोजीच्या शासन आदेशात 
नमुद केल्याप्रमाणेच इतर बाबी लागू राहतील. 


शासन Seat HATH: मविसे-११२४/प्र .क्र.३३/आस्था-३ अ 


सदर झासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५"५/.॥89॥8॥/89॥1॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१०१५५३०५९१२० असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

व्ह MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


॥॥॥॥१५॥//४ 
JOSH es 
(डॉ. उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (ग्रा.वि.), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 
५. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, सर्व विभाग. 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
७. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 
८. संचालक, वनामती, धरमपेठ अमरावती रोड, नागपूर. 
९. अवर सचिव (आस्था-२ व आस्था-३), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 
११.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
१२.संबंधित अधिकारी (संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत). 
१३.निवड नस्ती (कार्यासन आस्था-३ अ), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


